वितरण आदेशा क्रमांक: ४ 
कोषागारातून रोख रक्‍कम देय अनुदान 
सन २०२२-२०२३ 


१५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील 
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या बंधित निधीच्या 
(टाईड ग्रँट) दुसर्‍या हप्त्याचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 
बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक : ०६ एप्रिळ, २०२३ 


वाचा : 


. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र.३१/वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.९ /३/२०२० 

. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३१/ पंरा-६, ग्रा.वि.वि.दि.२८/४/२०२० 

. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३९/ पंरा-६, ग्रा.वि.वि.दि.२५/९ /2020 

. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ५९ /वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.२६/६/२०२० 

५. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ५९ /वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.४/१२/२०२० 

६. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ६२ /वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.१०/८/२०२० 

७. पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार पत्र क्र.॥११०१५/१६०/२०२११७), 
दि.१२/१०/२०२२ 

८. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 5.९०.७.११०५/१५०/२०२० - FD दि.२६/१०/२०२२ 

९. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र क्र. 7१५७४ FC-XV/FCD/2020-24 

दि.३१/०३/२०२३ 


Cc ww A -5 


प्रस्तावना : 


पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सन २०२२-२३ च्या बंधित निधीच्या (cigs Ye) दुसर्‍या 
हप्त्यापोटी रू.१०८३.४९ कोटी इतका निधी मुक्‍त केला असल्याचे केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. ९ येथील 
पत्रान्वये कळविले आहे. त्यानुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेला 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 
निधी राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने खालील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या बंधित निधीचा (टाईड ग्रँट) 
स्वरूपातील दुसऱ्या हप्त्याचा केंद्रशासनाकडून मुक्‍त करण्यात आलेला रू. १०८३.४९ कोटी इतका 
निधी सोबतच्या विवरणपत्रात (प्रपत्र- अ ) दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थनिक 
स्वराज्य संस्थाना (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी ) अनुक्रमे 
लेखाशीर्षाखाली (२५१५२६३७ /२५१५२६५५ /२५१५२६७३) वितरित करण्यासाठी उपलब्ध करून 
देण्यात येत आहे. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विवरणपत्र अनुसार निधी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे ( बीम्सवर ) वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधी पंचायत राज 
संस्थाना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांमध्ये अनुक्रमे १० : १० : ८० या प्रमाणात 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सर्व जिल्हा परिषदांनी e-Gramswaraj-PFMS-Treasury net यांच्या इंटीग्रेशनने कोषागारात 
देयक सादर करुन पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्या ।॥010। बँकेतील खात्यात १५ व्या केंद्रीय 
वित्त आयोगाचा निधी जमा करणे आवश्‍यक आहे. तसेच जिल्हा परिषदेचा निधी ग्रामविकास 
विभागामार्फत e-Gramswaraj-PFMS Treasury net यांच्या Scar अधिदान व लेखा कार्यालय, 
मुंबई येथे देयक सादर करुन जिल्हा परिषदेच्या ।0।10। बँकेतील खात्यात निधी जमा करणे आवश्‍यक 
आहे. 


३. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे 
नियोजन, सनियंत्रण व समन्वयानाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची 
राहील. 


४. वित्त विभाग (व्यय) केंद्रीय वित्त आयोग भारत सरकार यांचे पत्र H.94(2)FC-XV/FCD/2020- 
२५, दि.२/६/२०२२ आणि पंचायत राज भारत सरकार यांचे पत्र क्र.॥-११०१५/१६१/२०२०-७, 
दि.७/६/२०२२ अन्वये ज्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरावर म्हणजेच जिल्हा 
परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत मध्ये प्रशासक कार्यरत आहे अशा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना १५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाचे वितरण केले जाणार नाही. सध्या राज्यात २६ जिल्हा परिषदा, 
२८९ पंचायत समिती आणि ६३५ ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक कार्यरत आहेत. अशा या सर्व ग्रामीण 


पृष्ठ २१ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या आदेशाद्वारे १५ व्या केद्रिय वित्त आयोगाच्या सन २०२२-२३ च्या बंधित 
निधीच्या दुसर्‍या हप्त्याचे वितरण करण्यात आलेले नाही. 


५. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी 
वितरीत केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाची कामे, त्याचे नियोजन, समन्वय व नियंत्रण याबाबतच्या 
मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र. ४, ५ व ६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. तसेच बंधित 
निधीतून (टाईड) करावयाची कामे, त्याचे नियोजन याबाबतच्या अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र.५ 
च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासूनच्या पंधराव्या वित्त 
आयोगाच्या वितरीत निधीतून पंचायतराज संस्थानी ग्रामपंचायत विकास आराखडयानुसार कामे व 
उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची असून यासंदर्भातील सूचना ग्राम विकास विभागाकडून 
संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. 


६. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करून गावाच्या गरजांची निश्चिती 
करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत. 


७. टाईड ग्रँटचा वापर पुढील पायाभूत सेवांसाठी करावयाचा आहे. :- 


१. स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरूस्ती 


२. पेयजल पाणीपुरवठा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर रिसायकलींग. 


टाईडग्रॅटच्या ५०% निधी हा वरील नमूद दोन बाबींसाठी करावयाचा आहे. जर वरील दोन 
बाबींपैकी एकाची पुर्णत: अंमलबजावणी झाळी असेल तर त्यासाठीचा निधी दुस-या 
बाबीसाठी खर्च करण्यात यावा. 


८. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक 
दायित्व निर्माण करू नये. तसेच केंद्रिय वित्त आयोग आणि पंचायतराज नवी दिल्ली यांच्या 
दि.१४.७.२०२१ आणि दि. ११.८.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार सदर निधीतून माहे 
जून-२०२३ अखेर पर्यंत किमान ५० टक्के खर्च होणे आवश्‍यक आहे. ५०% खर्च झाल्याशिवाय केंद्रीय 
वित्त आयोगाकडून पुढील हप्त्याचे वितरण केळे जाणार नाही. खर्च करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यावर राहील. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही 
स्तरांवर माहे जून-२०२३ अखेरपर्यंत किमान ५०% खर्च करणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ २१ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 

९. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरासाठी १५ च्या केद्रीय वित्त आयोगांतर्गत आर्थिक वर्ष 
२०२२-२३ च्या बंधित निधीच्या (टाईड Ts) पहिल्या हप्त्यापोटी राज्यास प्राप्त निधीच्या वितरणासाठी 
होणारा खर्च खालील ३ लेखाशिर्षाखाली करण्यात आलेल्या सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 


१. मागणी क्रमांक-एल-३,२५१५ - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००,१९६ - जिल्हा 
परिषदांना /जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (००) (००) (११) १५ व्या वित्त आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार जिल्हा परिषदांना/जिल्हास्तरीय पंचायतींना विविध विकास योजनांसाठी 
सहाय्य अनुदाने. (मुलभूत/बेसिक ग्रँट) (२५१५२६३७) ३१- सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेतर) 
(रू.२१.८८ कोटी) 


२. मागणी क्रमांक-एल-३, 2494 - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम,(००,१९७ - पंचायत 
समितीना सहाय्य,(००), (००) (०४१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंचायत 
समितीना सहाय्य अनुदाने.,(मुलभूत/बेसिक We) (२५१५२६५५), ३१ - सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर) (रू.२२.५१ कोटी) 


३. मागणी क्रमांक-एल-३,२५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००,१९८ - ग्रामपंचायतींना 
सहाय्य (००),(००) (१२) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतींना सहाय्य 
अनुदाने. (मुलभूत/बेसिक We) (२५१५२६७३), ३१ - सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
(रू.१०३९.१० कोटी) 


१०. जिल्हा परिषदांनी ग्रामपंचायतींना देय असणारा निधी काढताना संपुर्ण जिल्हयातील 
ग्रामपंचायतीसाठी देण्यात आलेला निधी आणि संपुर्ण जिल्हयातील ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या (२०११ 
च्या जनगणनेनुसार) यांच्या गुणोत्तरास ग्रामपंचायतीच्या लोकसंखेने गुणीले असता त्या ग्रामपंचायतीस 
किती निधी देय होतो ते कळते. ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक कार्यरत आहे त्या ग्रामपंचायतींची 
लोकसंख्या सदर परिगणना करताना विचारत घेण्यात येऊ नये. 


११. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी या शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांचे अधिनस्त 
सर्व जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ उपलब्ध करून 
द्याव्यात. 

सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३/२०२३ 
वित्त आयोग कक्ष, दिनांक.०५.०४.२०२३ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय 


पृष्ठ २१ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 
महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा 
संगणक संकेतांक क्र. २०२३०४०५१८०८४६४७२० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by POPAT 0. 
POPAT [3. उकळ 


DN: cn=POPAT 0. DESHMUKH, o=Rural 
DESHMUKH ताना, 
Date: 2023.04.06 10:51:37 +05'30' 
(पो. द. देशमुख) 
सोबत - प्रपत्र अ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत. 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
४. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधान परिषद 
६. मा.विधानसभा व विधान परिषद सदस्य. 
७. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 
८. मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.) यांचे स्वीय सहाय्यक 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १ (लेखापरीक्षा), मुंबई (पाच जादा प्रतीसह) 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २ (लेखापरीक्षा), नागपूर (पाच जादा प्रतीसह) 
११. सर्व विभागीय आयुक्त. (महसूल) 
१२. सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 
१३. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१४. सर्व उपसचिव / अवर सचिव, ग्राम विकासविभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. सर्व सहमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा (सर्व विभाग) 
१६. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
१७. जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 
१८.सर्व जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) 
१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२०. वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प१७- / वित्त आयोग कक्ष.) 
२१. ग्राम विकास विभाग (सर्व कार्यासने) 
२२. निवड नस्ती का.वित्त-४, ग्राम विकास विभाग, मुंबई १. 


पृष्ठ २१ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


प्रपत्र- अ 
बंधित निधी 
वितरण आदेश क्र.४ क्रमांक:पंविआ-२०२२/प्र.क्र.१७६/वित्त-४, दिनांक : ०६/०४/२०२३ चे विवरणपत्र 
(रक्‍कम रूपयांत) 
अ iat पंचायत एकूण ae 1. pa slag एकूण 
क्र. न्य समिती । ग्रामपंचायती र (लेखाशिर्ष- ती Sau 
24942644) 
हि २ ३ | ४ | 4 & शिक आं ८ 
। १_ | ठाणे अंबरनाथ २८ १३१८६००० 
भिवंडी १०९ ६८२८३००० 
कल्याण ४१ १९०२२००० 
मुरबाड ११७ २८१०५००० 
शहापूर ९२ ४४३४४००० 
एकूण ३८७ १७२९४०००० १७२९४०००० 
२ | पालघर वसई २८ १४७०६००० २२४८००० | ३३२७४००० 
पालघर १२२ ७८८८३००० ९९५३००० 
डहाणू २३ १५२८०००० ७४१३००० 
तलासरी १४ १५९६२००० २७८९००० 
वाडा ८३ २७९७१००० ३५४९००० 
विक्रमगड ४१ २२४२७००० २८१८००० 
जव्हार Yo २२३९५००० २८२६००० 
मोखाडा २६ १२२५०००० १६७८००० 
एकूण ३८७ २०९८७४००० | ३३२७४००० | ३३२७४००० | २७६४२२००० 
3 । रायगड अलिबाग ६२ ३७७२९००० 
पेन ६५ २७७३६००० 
पनवेल ७१ ४२०७१००० 
उरण ३३ २१२११००० 
कर्जत ५४ ३१४९६००० 
खालापूर ४४ २३०५८००० 


पृष्ठ २१ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


aaa पंचायत 
अ aes पंचायत एकूण aan समिती ह त एकुण 
plo 2 समिती । ग्रामपंचायती ees (लेखाशिर्ष- sere) ie 
24942644) 

सुधागड ३३ ९०६०००० 

पाली 

रोहा ६२ २७५६१००० 

माणगाव ७४ २४६७८००० 

महाड १३४ २६७१३००० 

पोलादपूर ४१ ६८२९००० 

म्हसळा ३९ ९०१३००० 

श्रीवर्धन ४२३ ११८६५००० 

मुरुड २४ १०७९१००० 

तळा २५ ५८८३००० 

एकूण ८०४ | ३१५६९४००० ३१५६९४००० 

४ | रत्नागिरी | रत्नागिरी ९० ३८३६७००० 

मंडणगड ४७ ९७४२००० 

लांजा ४५ ११०४३००० 

दापोली i ण, २६७६४००० 

खेड १०६ २६५७०००० 

गुहागर ६१ १८०४४००० 

राजापूर ९१ २२९४३००० 

चिपळूण १२७ ३७९२२००० 

संगमेश्वर १२३ ३१४८३००० 

एकूण ७९१ २२२८७८००० २२२८७८००० 

५ | सिंधुदूर्ग दोडामार्ग ३४ ७८३५००० 

सावंतवाडी ६२ २१६१३००० 

वेंगुर्ला ३० १२८३६००० 

कुडाळ gd २४०६७००० 

मालवण ६५ १६२८१००० 

कणकवली ६२3 २०६५८००० 


पृष्ठ २१ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


aaa पंचायत 
अ aes पंचायत एकूण aan समिती ह त एकुण 
plo me समिती । ग्रामपंचायती ee (लेखाशिर्ष- 0) wee 
24942644) 
देवगड ७० १८०७२००० 
वैभववाडी ३४ ७२६१००० 
एकूण ४२७ १२८६२३००० १२८६२३००० 
६ | नाशिक बागलाण १२९ ५८२७८००० 
चांदवड ९० 3३3६७८७००० 
दिंडोरी १२१ ५२०७५००० 
देवळा ४२ २३०९४००० 
इगतपुरी ९२ ३७४६४००० 
कळवण aa 321949000 
मालेगाव १२५ ६४०२९००० 
नांदगाव ८८ 3२१८८००० 
नाशिक ६६ ३५४३८००० 
निफाड ११८ ७३२१३००० 
पेठ 93 १९७४३००० 
सुरगाणा ६१ २९६४०००० 
सिन्नर ११४ ४९१२४००० 
त्रंबकेश्वर ८४ २७०९५००० 
येवला ८९ ३८६७८००० 
एकूण १३७८ ६०९६०३००० ६०९६०३००० 
७ | धुळे धुळे १३१ ६८९५४००० ८६७४००० |  ३१७९९००० 
साक्री १६९ ७८२०८००० ९८९३००० 
शिदखेड १२३ ४४००६००० ५५५३००० 
शिरपूर ११८ ६०३३३००० ७६६२००० 
एकूण ५४१ 249404000 ३१७८२००० ३१७९९००० ३१५०८२००० 
८ | नंदुरबार नंदुरबार १२२ ३९१९८००० ५५७९००० | २९७८०००० 
नवापूर १०४ ३७२५६००० ५१६९००० 
शहादा १४३ ५५८५१००० ७१७५००० 


पृष्ठ २१ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


त पंचायत 
व जिल्हा as एकूण ग्रामपंचायत समिती जिल्हा परिषद वा 
क्र. ieee समिती । ग्रामपंचायती ० (लेखाशिर्ष- aes oa 
24942644) 

तळोदा ६६ २२४३८००० २७२७००० 

अक्कलकुवा 5६१ २६३०१००० ५३१०००० 

अक्राणी ८८ ३२१२९००० ३८१८००० 

एकूण ५७४ २१३१७३००० | २९७७८००० | २९७८००००|, २७२७३१००० 

९ | जळगांव अंमळनेर ११९ ३३४८१००० 

भडगाव ४९ २१९६३००० 

भुसावळ ३९ २४१०८००० 

बोदवड ३८ ११७२९००० 

चाळीसगाव ११३ ५६२०७००० 

चोपडा ९० ४१९६५००० 

धरणगाव ७५ २४३१८००० 

एरंडोल 4Q 239¥0000 

जळगाव ६९ ३३१४९००० 

जामनेर १०६ ४९०४५००० 

मुक्‍ताईनगर ६१ २४३७५००० 

पाचोरा [ee ४०१६२००० 

पारोळा ८३ २७८०७००० 

रावेर ९५ ४४५५१००० 

यावल ६६ 353६०४१००० 

एकूण ११५५ ४९२०४१००० ४९२०४१००० 

ES अहमदनगर | अकोले ९९ ३११४२००० 

संगमनेर १४२ ७१५९८००० 

कोपरगाव ७५ ४०७०५००० 

रहाता Go 84293000 

श्रीरामपूर ५२ ३४६४१००० 

राहुरी 63 882419000 

नेवासा ११४ ५८९८४००० 


पृष्ठ २१ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


aes पंचायत 
अ aes पंचायत एकूण San समिती ह त एकुण 
0. दे समिती । ग्रामपंचायती eee (लेखाशिर्ष- sere) ie 
24942644) 

शेवगाव ९४ ३६२३५००० 

पाथर्डी १०७ ४०३५२००० 

जामखेड ५८ २०७६७००० 

कर्जत ९१ ३८०३४००० 

श्रीगोदा ८६ ४९७७९००० 

पारनेर ११४ ४५६२१००० 

अहमदनगर १०२ ४८८४३००० 

एकूण १२६७ ६०६७३१००० ६०६७३१००० 

११. पुणे आंबेगाव ९४ ३४७९६००० 

बारामती ८३ ४२७३१००० 

भोर १४६ २७७७५००० 

दौंड ८० ५७२४६००० 

हवेली ६७ ४३१९२००० 

इंदापूर ११६ ६५०१९००० 

जुन्नर १२५ ५२३३९००० 

खेड १६१ ६१९५८००० 

मावळ ९२ ४०७३७००० 

मुळशी ८१ २३५०६००० 

पुरंदर ९१ ३२६७9७६००० 

शिरूर ९५ ६०१९३००० 

वेल्हा ६७ ८६०१००० 

एकूण १२९८ ५५०७६९००० ५५०७६९००० 

१२ | सातारा जावळी (मेढा) १२१ १७१७०००० 

वाई ९७ २८६२३००० 

सातारा १९० ५४६१४००० 

फलटण १२७ ५०९८८००० 


पृष्ठ २१ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


aaa पंचायत 
अ aes पंचायत एकूण aan समिती ह त एकुण 
plo 2 समिती । ग्रामपंचायती ee (लेखाशिर्ष- 0) ie 
24942644) 

महाबळेश्वर ७६ ७४५४००० 

मान ९४ ३२२८०००० 

कोरेगाव १४२ ३८४९४००० 

खटाव १३१ ४५०६२००० 

खंडाळा ६३ १९७६५००० 

कराड २०० ८३८३२००० 

पाटण २३१ ४९११९००० 

एकूण १४७२ ४२७४०१००० ४२७४०१००० 

१३ | सांगली आटपाडी 43 209§ 4000 

जत ११६ ५१२०३००० 

कडेगाव ५२ २१७८९००० 

कवठे- ५९ २३५८२००० 

महाकाळ 

खानापूर- ६४ २०१७९००० 

विटा 

मिरज ६४ ६१५३०००० 

पलुस ३२ २४०९२००० 

शिराळा ९० २५६१६००० 

तासगाव ६७ ३७०७३००० 

वाळवा- ९२ ५९९९५००० 

इस्लामपूर 

एकूण ६८९ ३४५२२०००० ३४५२२०००० 

१४ | सोलापूर | अक्कलकोट ११४ ४२२२७००० 

बार्शी १२५ ३९७३७००० 

करमाळा ९५ ३२२१०००० 

माढा ९६ ४२१६६००० 

माळशिरस ९९ ६२७९२००० 


पृष्ठ २१ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


त पंचायत 
व जिल्हा as एकूण ग्रामपंचायत समिती जिल्हा परिषद = 
क्र. pees समिती । ग्रामपंचायती ० (लेखाशिर्ष- aes oa 
24942644) 

मोहोळ ८९ ४१२६४००० 

मंगळवेढा ६० २४७००००० 

उ.सोलापूर ३६ १८४८९००० 

पंढरपूर ९३ ५९७६२००० 

सांगोला ७३ ४८०९०००० 

द. सोलापूर ७७ ४१७४४००० 

एकूण ९५७ ४५३१८१००० ४५३१८१००० 

१५ | कोल्हापूर | करवीर ११२ ८१८९५००० 

गडहिंग्लज ८८ ३३४१२००० 

राधानगरी ९७ ३४७७८००० 

चंदगड १०८ ३०७९१००० 

पन्हाळा ; ae ४४६३८००० 

आजरा ७३ १७८८०००० 

भुदरगड ९७ २६०७६००० 

गगनबावडा २९ ६२५२००० 

शाहुवाडी १०६ ३१५१३००० 

शिरोळ GQ ५०९९४००० 

कागल ८३ ४०२०८००० 

हातकणंगले ६० ७८७७३००० 

एकूण १०१५ ४७७२१०००० ४७७२१०००० 

१६ | औरंगाबाद । औरंगाबाद ११४ ६०१७९००० 

पैठण शक ५३८३८००० 

गंगापूर शिक ११ ५७७१५००० 

वैजापूर १३५ ४७४३८००० 

कन्नड १३७ ५२२९५००० 

खुलताबाद ४० १७८२५००० 


पृष्ठ २१ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


aaa पंचायत 
अ aes पंचायत एकूण San समिती ह त एकुण 
plo 2 समिती । ग्रामपंचायती ली (लेखाशिर्ष- 0) ie 
24942644) 
सिल्लोड १०४ ५२७३१००० 
फुलंब्री ७१ २६११८००० 
सोयगाव ४६ १८४७७००० 
एकूण ८६८ ३८६६१६००० ३८६६१६००० 
१७ | जालना जालना १२३ ४०९६०००० 
बदनापूर ७९ २४७९१९९००० 
अंबड १११ ३९१७४००० 
घनसावंगी ९६ ३३८०५००० 
परतूर ८१ २४९१६००० 
मंठा ९२ २५२६३००० 
भोकरदन १२४ ४९३४७००० 
जाफ्राबाद ७२ २५७२७००० 
एकूण ७७८ २६३९९१००० २६३९९१००० 
१८ | परभणी सेलू ८१ २१०९७००० 
जितूर १३६ ४१४६८००० 
परभणी ११७ ४०३०७००० 
मानवत ४९ १४८८८००० 
पाथरी ४९ १७८५९००० 
सोनपेठ ४२ १२९००००० 
गंगाखेड ८४ २६८२९००० 
पालम ६६ १७५७३००० 
पुर्णा (9¢ २४८२१००० 
एकूण ७०२ २१७७४२००० २१७७४२००० 
१९ | हिंगोली औंढा शिंग ३०४४०००० 
नागनाथ 
वसमत ११९ ४०२४९००० 
हिंगोली शिक ३२०८६००० 


पृष्ठ २१ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


aaa पंचायत 
अ aes पंचायत एकूण San समिती ह त एकुण 
plo 2 समिती । ग्रामपंचायती ल शी (लेखाशिर्ष- 0) ie 
24942644) 
कळमनुरी १२५ ३७८८६००० 
सेनगाव १०७ ३४१८१००० 
एकूण ५६३ | १७४८४२००० १७४८४२००० 

२० | बीड अंबाजोगाई ९९ ३४१३९००० 

आष्टी १२५ ४०३१२००० 

बीड १७५ ४८३४७००० 

धारूर 4Q 9633000 

गेवराई १३६ ५१८२०००० 

केज ११४ ३७१४८००० 

माजलगाव ९१ ३५९१२००० 

परळी ९० ३२९५०००० 

पाटोदा ५९ १८९६१००० 

शिरूर- 4Q 29044000 

कासार 

वडवणी ३३ १२४८३००० 

एकूण १०२६ ३४९४६६००० ३४९४६६००० 

२१ | नांदेड नांदेड ७२ २९६७९००० 

अर्धापूर ३९ १४७८३००० 

मुदखेड Yo १६०५२००० 

कंधार ११६ ३९३८३००० 

मुखेड १२९ ४६५२८००० 

देगलूर ८८ २९३४४००० 

बिलोली ७३ २४५४९००० 

नायगाव ८० २९३७६००० 

धर्माबाद ४५ १०९९३००० 

हदगाव १२५ ४०७१६००० 

किनवट १२७ ३६८३४००० 


पृष्ठ २१ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


aaa पंचायत 
अ aes पंचायत एकूण aan समिती ह त एकुण 
plo 2 समिती । ग्रामपंचायती ee (लेखाशिर्ष- 0) ie 
24942644) 
भोकर ६६ १८३९४००० 
हिमायतनगर ५१ 44293000 
माहूर ५९ १४९३३००० 
उमरी ष्ट १४९१६००० 
लोहा ११८ ३८०८९००० 
एकूण १२९६ ४१९७८२००० ४१९७८२००० 
२२ | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद १११ ११ ५२२७७००० 
तुळजापूर १०८ ३९३२१००० 
उमरगा ८० ३६५७६००० 
लोहारा ४३ १८१६९००० 
कळंब ९१ 33440000 
वाजी ४२ १३११२००० 
भूम ७5 २०१५८००० 
परांडा ७२ २१००८००० 
एकूण ६२१ २३४१७१००० २३४१७१००० 
२३ | लातूर अहमदपूर ९७ ३3३३६३९००० 
औसा १०८ ४७९५१००० 
चाकूर ७० २७५४२००० 
देवनी ४५ १४८०२००० 
जळकोट ४० १२९२४००० 
लातूर शक ५२५२१००० 
निलंगा ११६ ५०५९३००० 
रेणापूर ६५ २१७१३००० 
शिरुर ४२ १२९४०००० 
(अनंतपाळ) 
उदगीर ८७ 3३3६२६६००० 
एकूण ७८० ३१०८९१००० ३१०८९१००० 


पृष्ठ २१ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


aaa पंचायत 
अ aes पंचायत एकूण aan समिती ह त एकुण 
plo a समिती । ग्रामपंचायती गा ल शी (लेखाशिर्ष- 0) ie 
24942644) 
२४ | बुलडाणा | बुलढाणा ६६ ३८४०१००० 
चिखली ९९ ३९४८६००० 
मेहकर ९८ ३८९८४००० 
लोणार ६० २२५३३००० 
देऊळगाव ४८ १६५१९००० 
राजा 
सिदखेड ८० २७९३९००० 
राजा 
खामगाव ९७ ३७९०१००० 
शेगाव ४६ १५४७३००० 
संग्रामपूर Yo २२४६८००० 
जळगाव ४७ २२४३०००० 
जामोद 
नांदुरा ६५ २२९२७००० 
मलकापूर ४९ १९३५५००० 
मोताळा ६५ २७८९५००० 
एकूण ८७० ३५२३११००० 342394000 
२५ | अकोला अकोट ८५ २८९४५००० ३६४९००० | २२९९९००० 
तेल्हारा ६२ २६६७४००० ३२८८००० 
पातूर ५७ २०५२३००० २६४५००० 
मुतिजापूर ८६ २३८१७००० 3033000 
अकोला ९७ ३४३०६००० ४३३८००० 
बाळापूर ६६ २५१४३००० ३१६३००० 
बार्शीटाकळी ८२ २२२९०००० २८७०००० 
एकूण ५३५ १८१६९८००० २२९८६००० २२९९९००० २२२७६८३००० 
२६ | वाशिम वाशिम ८४ ३०९६१००० ३९१६००० | २१२१९००० 
मालेगाव ८३ २९३१८००० ३७४०००० 


पृष्ठ २१ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


aaa पंचायत 
अ aes पंचायत एकूण San समिती ह त एकुण 
plo me समिती । ग्रामपंचायती eee (लेखाशिर्ष- sere) ie 
24942644) 
Rate ८० २९९८५००० ३७६४००० 
कारंजा ९० २५१६६००० ३२६९००० 
मनोरा ७७ २५७६१००० ३२७४००० 
मंगरुळपीर ७५ २५१७४००० ३२४५००० 
एकूण ४८९ १६६३६५०००० २१२०८००० २१२१९००० २०८७९२००० 
२७ | अमरावती =| अमरावती 48 २४६८५००० 
भातकुली ४८ १८१७२००० 
नांदगाव ६८ २०३१४००० 
खाडेश्वर 
चांदूर रेल्वे ४९ १३५४३००० १८०६००० 
धामगाव रेल्वे ६२ १९५४८००० २४८६००० 
तिवसा ४५ १६०१४००० २०७८००० 
मोर्शी ६७ २५३६७००० 
वरूड && २७४७२००० 
चांदूर बाजार ६६ ३०५१२००० 
अचलपूर ७२ २९६५०००० 
अंजनगाव ४९ १८२६७००० 
सुर्जी 
दर्यापूर ७३ २४०३१००० 
धारणी ६२ २९२१७००० 
चिखलदरा 43 १८६३७००० 
एकूण ८३९ | ३१५४२९००० ६३७०००० ३२२१७९९००० 
२८ | यवतमाळ । यवतमाळ ८८ २३४९०००० 
बाभुळगाव ६५ १४२९०००० 
कळंब ६१ १४८०८००० 
पांढरकवडा ७४ २१९६६००० 
घाटंजी G8 १९०२६००० 


पृष्ठ २१ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


aes पंचायत 
अ aes पंचायत एकूण San समिती ह त एकुण 
0. दे समिती । ग्रामपंचायती त शी (लेखाशिर्ष- sere) ie 
24942644) 
राळेगाव ७३ १६९६४००० 
वणी शिकंग २७०१५००० 
मारेगाव ५६ १२१४२००० 
दारव्हा ८६ २७६३९००० 
दिग्रस प्‌५ १९११५००० 
नेर ५१ १५८९१००० 
पुसद १२० ४६७४६००० 
उमरखेड ९२ ३४००८००० 
महागाव ७६ ३१७८४००० 
आर्णी ७७ २२८२१००० 
झरी जामनी ५३ १३४६०००० 
एकूण ११९२ ३६११६५००० ३६११६५००० 
२९ | वर्धा वर्धा ७६ ४४०६९००० 
देवळी ६२ १८५१४००० 
सेलू ६२ १८००९००० 
आर्वी ६८ १७३९८००० 
आष्टी ४१ ११३६९००० 
कारंजा 4Q 93483000 
समुद्रपूर ७१ १९३५३००० 
हिगणघाट ७६ २१२१५००० 
एकूण ५१५ १६२३४७०००० १६३४७०००० 
३० | नागपूर नागपूर &3 २५९२२००० ३१९९००० 
कामठी ४७ २०६४६००० २५०६००० 
हिंगणा ५३ ३४२८७००० | ४१७२००० 
कळमेश्वर Yo 98834000 १९३९००० 
काटोल ८३ २१०६६००० २७६०००० 


पृष्ठ २१ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


aaa पंचायत 
अ aes पंचायत एकूण San समिती ह त एकुण 
plo me समिती । ग्रामपंचायती तशी (लेखाशिर्ष- sere) ie 
24942644) 
नरखेड (90 2022000 २६३७००० 
सावनेर ७५ ३१८५८००० ३८५१००० 
पारसोनी Go १६१६८००० २०५४००० 
रामटेक ४८ २३८२६००० २९५५००० 
मौदा ६३ २२११६००० २७८६००० 
उमरेड ४७ १७५१३००० २३६२००० 
भिवापूर ५६ 992192000 १६०७००० 
कुही ५९ १९६७५०००| २५२६००० 
एकूण ७६४ २२८०५०६००० ३५३५४००० ३५३७४००० ३५१२३४००० 
३१ | भंडारा भंडारा ९४ ३२८८७००० 3844000 | २०८६३००० 
मोहाडी १८ ५५४८००० २९९३००० 
तुमसर ९५७ २३१६७२३००० ३८५३००० 
लखानी ७१ २०२५६००० २४३९००० 
साकोली ६२ १९५७१००० २४०२००० 
लाखांदूर ६२ १९८८४००० २४११००० 
पावनी ७9८ २२९४९००० २८०८००० 
एकूण ४८२ १५२७६८००० २०८६१००० २०८६३००० १९४४९२००० 
३२ | गोंदिया आमगाव 49 9& (99 3000 2039000 | २३४९२००० 
अर्जुनी ६८ २३३३७००० ३०५५००० 
मोरगांव 
गोंदिया १०८ ४९९४५००० ५९९०००० 
गोरेगाव Gv १९६२७००० २५०९००० 
देवरी ५४ १७२६२००० २४८९००० 
सालेकसा ४१ १४२९४००० १८०१००० 
सडक अजुंनी ६२ १९०३९००० २४११००० 
तिरोडा ९३ २५९८५००० ३२०१००० 
एकूण ५३७ १८६२८२००० | २३४८७०००।, २३४९२०००| २३३२६१००० 


पृष्ठ २१ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


aaa पंचायत 
अ ake पंचायत एकूण San समिती ह त एकुण 
plo a समिती । ग्रामपंचायती eee (लेखाशिर्ष- 0) ie 
24942644) 

33 | चद्रपूर चद्रपूर ४७ २२४७०००० 

मूल ४९ १४९०९००० 

सावली ५४ १६५३१००० 

सिंदेवाही Yo 9§ 019000 

नागभीड ५६ १७८८८००० 

ब्रम्हपुरी ७५ २२३७६००० 

भद्रावती ६८ १६९०५००० 

वरोरा ८१ २१८०६००० 

चिमूर ९२ २३१९१००० 

बल्लारपूर १७ ७९९२००० 

राजुरा ६५ १८५४९००० 

कोरपना ५२ १६०४८००० 

जिवती ३५ ९९३१००० 

पोंभुर्णा ३१ ७७७२००० 

गोडपिपरी Yo 92834000 

एकूण ८२२ २४४८७८००० २४४८७८००० 

३४ | गडचिरोली | अहेरी ३९ १७१७७००० 

आरमोरी ३१ ११९७८००० 

भामरागड १९ ४९६५००० 

चामोर्शी ७५ २८३३५००० 

धानोरा ५७ १२८५९००० 

देसाईगंज २० ९५८१००० 

एटापल्ली २८ ११८०४००० 

गडचिरोली ५१ १५९७९००० 

कोरची २६ ६१११००० 

कुरखेडा ४५ १३७९४००० 


पृष्ठ २१ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


त पंचायत 
व जिल्हा as एकूण ग्रामपंचायत समिती जिल्हा परिषद 
परिषदेचे हात (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
क्र. ल समिती = ग्रामपंचायती ल वी (लेखाशिर्ष- 0) Se 
24942644) 
मुलचेरा १६ ८००१००० 
सिरोंचा २९ ११२०४००० 
एकूण ४४६ १५१0७८८००० 
एकूण रक्‍कम २७२६७ | १०३९१०००००० २२५१००००० | 292200000 |१०८३४९००००० 
p O p AT D : ee by POPAT D. 


DN: cn=POPAT D. DESHMUKH, o=Rural 


Development Department, ou, 
DESHMUKH srs ssn 
(पो. द. देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २१ पैकी २१ 


